दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, दिंडोरी, जि.नाशिक 
या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/१२५५/प्र.क्र.३००/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३. 
संदर्भ : १) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/दुनि/दिंडोरी/२०२३/०७/२३, दिनांक 92.09.2023. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
ळेखा/२॥ ?००//१२९/२०२३, दिनांक ०३.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नाशिक यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, दिंडोरी, ता.दिंडोरी, 
जिल्हा-नाशिक या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.३,७५,३६,५१३/- (रुपये तीन कोटी 
पंच्च्याहत्तर लाख छत्तीस हजार Waal तेरा फक्त) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केळी आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, नाशिक यांनी तयार 
केले असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा.बां.मंडळ, नाशिक ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन 2022-2023 च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नाशिक यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, दिंडोरी, ता.दिंडोरी, 
जिल्हा-नाशिक या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.३,७५,३६,५१३/- (रुपये तीन कोटी 
पंच्च्याहत्तर लाख छत्तीस हजार पाचशे तेरा फक्त) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील 
अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 

(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 

मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१२५५/प्र.क्र.३००/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


(९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०८१११५४८५५३२१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
p RAC H | AND FOREST DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181 ecb77647d3da9cac2c1 

20c823eb1b68c07dd43, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5479AEF7E1 148D256D58123C94081F8B8C9AF5 
CFCESAAF933DFA4DC33E2DE372, cn=PRACHI SUBHASH 


PALAV 
Date: 2023.08.11 16:02:34 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 

१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२) महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नाशिक विभाग, नाशिक. 

४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नाशिक (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१२५५/प्र.क्र.३००/म-१ 


५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर)विभाग, नाशिक (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


oe Sia प! 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/१२५५/प्र.क्र.३००/म-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग | व का 
Name of work :- Construction of Office Building for Sub Registar Office @ Dindori Tal . 
Dindori, Dist. Nashik 


RECAPITULATION SHEET SHEET 


Particulars Of Scope 


(Sqm/Mtr/Lu Compone 


Sr 
No. 
ipsum etc. nt wise 


n 


Essential Items( Components 


(A) | 
y [a)Office Building (built Up - Sq.m.) ae 
; | 287.50[Sam| 


| {Ground Floor ( With Pl. Protection) 


| |b) Fuel Gas Pipeline 
| _|c) Bio Digester 
|) Rain / Roof Water Harvesting 


| _e) Solar Roof Top ( MOU to be Executed 
||) Ramp For Handicaps 800 नं 

.00 

267.50} | sooo], 1437500 
डर 
PCL [5% Of a) 
= > ee Lal 
aoe कर cnet 
inten ee 
[extemal SSCS SCY CSC*d Os) TC 458085.26 
| [Fire Fighting Arrangement ete. a a ee a 
. विकल मळ 


_ 


Water Supply and Sanitary works 


w 


12195337.36 


“28,  3201023.00 
व&८७७४&|  7383629.00 


शा Compound Wall And Gate 


| [Internal Roads’And Paving Blocks 
कळ  329258.00 


| |Development of Ground And Landscaping 
140196.06 


AstPemDetailed | _140196.06) 
[Parking 
| [Soil Investigation And DetailLandSurvey [ [| [@s) = [ss 
2 क SE 


कापावा) 


Sub- Total (0) 11754106.00 


Sub Totat (A) = 1+2+3+B 23949443.36 


a ee 
OPTIONAL ITEMS a 
| कका ७ || cle 

Harvesting (Cum) 150 | 
1: कफ" | | |____| कलरची 


| ___|3) Air Conditioning eae ee eee 500000.00 
405 2 1 | क ee च 
| _[5)External Toilets [____|__..5.) [_______1___300000.00 


|] जस AC Rooms, Area Lighting, 


Built up Area 

i) Buiding Proper Cost per Sqm 
ii) Electrical Work Cost per Sqm 
iii) Water Supply Cost per Sqm 
iv) Toal itiitiii 

vi) Total Project Cost 


| dl 
| fi 


Sub ५ gineer 
P.W.Sub- Divisi ०.2, Dindori 


xe” 


Superintending Engineer 


P.W. Circle, Nashik 


दिंडोरी 


१9) AY 


ect Cost (P) = (A)+(B)+CC ) 
a; P| 
a 

1111111050 


| Sub- 
TOTAL COST OF PROJECTS 
(TPC) = (A)+(B)+ (©) +(D) 


SAY RS. 2022-23 


Nv 
९० 
N 
Ne) 
Ke) 
ft 
> 
Ww 
(72: 


1316.00 
32271.00. 
130562.00 


aT. 


Total (D) 


Per Sqm 
Per Sqm 
Per Sqm 
Per Sqm 


ea Nashik 


ly 
ix Hy 
rs ra Nee 
Chi gineer 
P.W. Region, Nashik 


} 


१४९८ 


4650000.00 


N 

co 
3 SB 
N \o 
On नळे 
ष्ट > 
a > 
oo Ww 
£ an 


S 
9२ 
le) 
mh 
~ 
is) 
har) 
_ 
— 
Ww 
wa 
— 
_ 
we 
९2 | > 


5147899.8 


189185.5 
285994.4 
37837.1 
8937069.35 


w 
a] 
mn 
rot) 
a 
nr 
ea 
N 
~“ 
Niol— 


37536513.0 


[ 


‘ 


